अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या 
पोलीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. 
मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील घटकांचे आस्थापनेवर निर्माण 
केलेले अधिसंख्य पदास मुदतवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : o8 नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि. २१.१२.२०१९. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि. ३०.०६.२०२०. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब, दि. २०.११.२०२० 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब, दि. २२.०४.२०२१ 

५. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. पोमसं/६-अ/अ.ज.अधिकरी-कर्मचारी/ 
कार्यवाही/११/२०२२, दि. १७.०६.२०२२ चा प्रस्ताव. 

६. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. पोमसं/४/१०/७/सपोनि-अज/अधिसंख्य 
पद/१४२/२०१९, दि. ०६.०६.२०२२ 

७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. CP/D-2(§)/O&M/208/2024 
दि. १४.१२.२०२१ चा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि. २१.१२.२०१९ अन्वये 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९८२/२०१५ (चेअरमेन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय 
आणि इतर विरुध्द जगदीशा बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दि. ६ जुले, २०१७ रोजी मागास 
जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध 
ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ मध्ये दि. २८.०९.२०१८ च्या 
आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. 39.92.2098 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले 
असल्याने अशा अधिकारी/कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना दिली 
आहे. संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त आस्थापनेवर एकूण १५१८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. 
तद्नंतर संदर्भ क्र. ०४ अन्वये १२३९ पदांना मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. गृह विभागाच्या अधिनस्त पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त आस्थापनेवर असलेल्या 
अधिसंख्य पदांना दि. २९.१०.२०२१ पासून ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७/ओ१६-ब, दि. ३०.०६.२०२० 
अन्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६.०७.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाची व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


दि. २८.०९.२०१८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता “अधिसंख्य पदे” निर्माण करण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ अन्वये राज्य पोलीस विभागातील पोलीस 
महासंचालक, म.रा. मुंबई व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील एकूण १५१८ 
अधिसंख्य पदे संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेवर दि. २१.१२.२०१९ पासून ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी 
निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. २१.१२.२०१९ मधील तरतुदीनुसार 
राज्य पोलीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कोष्टकात नमूद केलेले अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या व सद्य:स्थितीत 
कार्यरत असणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीनुसार एकूण ११९६ अधिसंख्य पदांना संबंधित कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर दि. २१.१०.२०२१ पासून ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र घटक सपो | सपोउ | पो.हवा. | पो.ना.| पो.शिपाई | कार्या.शिपा | एकूण 
नि नि गट-क | गट- | गट-क र्ड पदे 
गट-ब | गट-क क गट-ड 

शिंग पोलीस आयुक्त, | मि Yo २२ ०३ शशी ८५ 
ठाणे (शहर) 

२ | पोलीस आयुक्त, | १७ ४७ १६ ३१ 1.11 | 
पुणे (हहर) 

३ | पोलीस आयुक्त, | णि ०५ ०३ णं णि il 
(पिंपरी चिंचवड 
शहर) 

8 | पोलीस आयुक्त, kal ०८ ३५ २१ =| aa ७४ 
नागपूर शहर 

५ | पोलीस आयुक्त, वि ०४ १७ १६ a द्वि ४८ 
नवी मुंबई 

६ | पोलीस आयुक्त | | ०२ ०६ ०३ az | 
नाशिक शहर 

७ | पोलीस आयुक्त, ce] a [ey ia Be नि गंगी 
औरंगाबाद (शहर) 

८ | पोलीस आयुक्त, पिं al | ०५ शि az g 
अमरावती शहर 

९ | पोलीस आयुक्त, | ०९ ०५ ०५ ०२ किं २१ 
सोलापूर शहर 

ai पोलीस आयुक्‍त | ०२ ०८ ०७ षि = २८ 
लोहमार्ग, मुंबई 

al पोलीस अधिक्षक, | शि ०९ ०७ ०२ a १९ 
ठाणे ग्रामिण 

१२ | पोलीस अधिक्षक, ea प्न | पि ०३ aa 03 
सिंधुदूर्ग 

१३ | पोलीस अधिक्षक, ia पिं | हिं ०९ शं णं 
रायगड-अलिबाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


१४ | पोलीस अधिक्षक, णि णि | ei eT ma 
रत्नागिरी 
१५ | पोलीस अधिक्षक, ia ०२ ०३ गि शि ०६ 
पालघर 
१६ | पोलीस अधिक्षक, hae hal =| laa a ०२ 
कोल्हापूर 
१७ | पोलीस अधिक्षक, णि १८ ०८ | ०२ २८ 
सातारा 
१८ | पोलीस अधिक्षक, यि ०४ ०३ eal 03 ha 
सांगली 
१९ | पोलीस अधिक्षक, | ०५ ०४ ०३ ०६ ad 
सोलापूर (ग्रामीण) 
२० | पोलीस अधिक्षक, शि ०४ 4 02 ०५ २१ 
पुणे (ग्रामिण) 
२१ | पोलीस अधिक्षक, ha ey ०९ ०२ ०९ २१ 
जळगांव 
२२ | पोलीस अधिक्षक, ea ०२ ०२ of Og qZ 
अहमदनगर 
२३ | पोलीस अधिक्षक, | aa Ld ०२ नि ०५ 
औरंगाबाद 
२४ | पोलीस अधिक्षक, षि [| विंग णं ia ०२ 
जालना 
२५ | पोलीस अधिक्षक, i | ha 02 गि ०५ ०७ 
उस्मानाबाद 
२६ | पोलीस अधिक्षक, णि ha a ०४ ०२ of 
नांदेड 
२७ | पोलीस अधिक्षक, =| ea ०२ ea १३ १६ 
लातूर 
२८ | पोलीस अधिक्षक, णि eal aa | =| =) 
परभणी 
२९ | पोलीस अधिक्षक, ea [| ०२ चिं षो 03 
हिंगोली 
३० | पोलीस अधिक्षक, a | ०२ ०४ शिंग ०७ 
अमरावती ग्रामिण 
३१ | पोलीस अधिक्षक, | ०८ १६ णि 03 ३७ 
अकोला 
३२ | पोलीस अधिक्षक, | (=| ०२ | I 03 
वाशिम 
३३ | पोलीस अधिक्षक, षी ०२ | किं ०६ १९ 
यवतमाळ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


२४ 


पोलीस अधिक्षक, 
नागपूर (ग्रामीण) 


OR 


०६ 


१२ 


२० 


३५ 


पोलीस अधिक्षक, 
वर्धा 


नि 


ee 


OR 


aa 


oy 


३६ 


पोलीस अधिक्षक, 
भंडारा 


०२ 


०२ 


३७ 


पोलीस अधिक्षक, 
गडचिरोली 


OR 


०६ 


०5 


OR 


१४ 


3¢ 


पोलीस अधिक्षक, 
गोंदिया 


०६ 


०5 


०६ 


१६ 


२९ 


पोलीस अधिक्षक, 
चंद्रपूर 


OR 


og 


०६ 


०5 


१९ 


Yo 


पोलीस अधिक्षक, 
लोहमार्ग पुणे 


OR 


वि 


of 


०९ 


४१ 


पोलीस अधिक्षक, 
लोहमार्ग नागपूर 


OR 


०5 


०5 


= 


82 


पोलीस अधिक्षक, 
लोहमार्ग 
औरंगाबाद 


OR 


| 


०२ 


of 


83 


समादेशक, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.१, पुणे 


णि 


| 


| 


णि 


०5 


OB 


समादेशक, 
रा.रा.पो. बल 
४पक्र.२, पुणे 


०६ 


०६ 


४५ 


समादेश४६क, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.3, जालना 


7 


०5 


OR 


og 


४६ 


समादे४८ठऱाक, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.४, नागपूर 


OR 


| 


०२ 


og 


समादेशक, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.५, दौंड,पुणे 


। 


| 


o¢ 


समादेशक, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.६, धुळे 


शि 


गि 


| 


१२ 


88 


समादेशक, 
रा.रा.पो. बल 
क्र.९, अमरावती 


i 


| 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


Yo समादेशक, शि शि णि डि ०४ ०२ ०७ 
रा.रा.पो. बल 
क्र.१०, सोलापूर 

५१ । समादेशक, शि ०२ ०३ हिं ०४ शि ०९ 
रा.रा.पो. बळ 
क्र.१३, नागपूर 

५२ समादेशक, दिं | हिं | शि णि 
रा.रा.पो. बळ 
क्र.१५, गोंदिया 

43 पोलीस १२ | हि | शि शि १२ 
महासंचालक व 
राज्य मुंबई 
कार्यासन ०४ 

ञ १२ ११५ २८९ १७५ २३७ ७ ८३३ 

५४ | पोलीस आयुक्त, =a १३ ४९ १२ २७४ शि. जा ३४९ 

बृहन्मुंबई 
कनिष्ठ | वरिष्ठ | उश्रे.ल. १४ 
लिपिक | लिपिक | ले. 
०७ ०६ (गट-ब) 
०१ 
9) ३६३ 
अब एकूण ११९६ 


२. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी 
समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा. न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील अशा प्रकरणी सामान्य प्रशासन 
विभाग/१६-ब यांचे शासन निर्णय दि. २१.१२.२०१९ मधीळ ३ (क) येथील सुचनेनुसार संबंधित कार्यालयाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. ०६.०७.२०१७ चे आदेशा संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अशी प्रकरणे 
तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. तद्नंतर सदर कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 
३. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या 
पदाचे अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात दि. २१.१०.२०२१ पासून ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
४. या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या 
पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात दि. २१.१०.२०२१ पासून ११ महिन्यांकरिता 
किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तापर्यंत अस्तित्वात राहील. 
५. सदरचे आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २१.१२.२०१९ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१८७ओ/ १६-ब दि. ३०.०६.२०२० अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०४१५४१३४८१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


4.20=a68aceBf470aecSd6a18e832ae4a8b4d7804aba280ecdb8c3d 
७114963012. 


KULKARNI घय 
(अनिल कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधिक्षक/समादेशक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. उपसचिव (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


